एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 

वित्तिय वर्ष २०२१-२२ करीता वनामती, नागपूर या 
प्रशिक्षण संस्थेस एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरिता ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
बाबीखाली अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-०५२१/प्र.क्र.१४/सीपीटीपी-ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०/०१/२०१४. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६/०४/२०२१. 
३) वसंतराव नाईक, राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षम संस्था, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.वनामती/पुनर्वि-उज प्र/सीपीटीपी ५-६/२०२१/२०६४, दिनांक २१/०९/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये 
सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११),वनामती, नागपूर या 
संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या 
CUBIS ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली या संस्थेला निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : - 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
(००)(११), वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक 
अनुदान (२०७००८६२) या लेखाशिर्षाखाली ३६-सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाखाली 
रु.७५,९१,०००/- तसेच ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रु.६,७९,२१,०००/- अशी 
एकूण रु. ७,५५,१२,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पंचावन्न लाख बारा हजार फक्त ) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. 
२.  संदर्भाधिन अनुक्रमांक ३ येथिल पत्रान्वये वनामती प्रशिक्षण संस्थेने लेखाशिर्ष ए-४, २०७०- 
इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११), वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या लेखाशिर्षाखाली ३१-सहायक अनुदान 
( वेतनेतर ) या उद्दीष्टाखाळी उपलब्ध असलेल्या रु.६,७९,२१,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीपैकी रु ५८.४५ लक्ष/- (रूपये अठ्ठावन्न लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) इतक्या अनुदानाची 
मागणी केलेली आहे. 
३. त्यानुसार आता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर 
प्रशासनिक सेवा, (००)(११), अंतर्गत वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या लेखाशिर्षाखाली ३१-सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रु ५८.४५ लक्ष/- (रूपये अठ्ठावन्न लाख पंचेचाळीस हजार Had ) इतके 
अनुदान अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बिम्स) वसंतराव नाईक राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०५२१/प्र.क्र.१४/सीपीटीपी-ब 


कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर प्रशिक्षण संस्थेस पुढील अटी व व शातींच्या अधीन 
राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


अ) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तिय नियमावली, 
अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी, act पालन करणे ही 
जबाबदारी संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(वनामती), नागपूर यांची राहील. 

आ) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), 
नागपूर या संस्थेने खर्च वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्कम कोषागारातून आहरीत करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 

इ) प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरीत 
केल्यानंतर आहरीत केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच 
शीषार्खाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी व त्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र १५ दिवसाच्या आत शासनास सादर करावे. 

8) WA २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची 
राहील. 

उ) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेने 
वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION 
CERTIFICATE ), महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर व 
शासनाला सादर करावे. 


४. वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या 
संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे 
व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , मुंबई / नागपूर यांना राहतील व 
त्याकरीता वनामती त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

षु. वित्त विभागाच्या दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ च्या परिपत्रकातील नमूद अटी व शा्तींचे पालन 
करुन सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२७१३२१५५३७०७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNILSING SHIVAJI] - 50 
NIKAM : 


(सु BI. निकम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१,मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


istration Department, 
1252564989be91F4b80 


162d032fa917e1 fa81 2cb 1 Bdaf3aeeS3afdaa4eBa0b 
M 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०५२१/प्र.क्र.१४/सीपीटीपी-ब 


२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे वरीष्ठ 


oN 0 © 


स्वीय सहायक 

संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती 
नागपूर 

वरिष्ठ प्रशासनिक व लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन 

प्रशिक्षण संस्था वनामती, नागपूर (३ जादा प्रतींसह), 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई, 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 

उप कोषागार कार्यालय, नागपूर 

वित्त विभाग ( व्यय-४/अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


१०. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन क्रमांक २५) मंत्रालय मुंबई-३२ 
११. निवड नस्ती कार्यासन सीपीटीपी-ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


